RNI No.MAHBIL / 2009 / 35530 


FINING 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार 


वर्ष ७ , अंक ११ ] 


गुरुवार , सप्टेंबर २३ , २०२१ / आश्विन १ , शके १ ९ ४३ 


[ पृष्ठे ६ , किंमत : रुपये २३.०० 


असाधारण क्रमांक २० 

प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र 

विधानमंडळाचे अधिनियम व राज्यपालांनी प्रख्यापित केलेले अध्यादेश व केलेले विनियम . 


अनुक्रमणिका 


पृष्ठे 


१-६ 


सन २०२१ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक ३.- महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम आणि महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत 

समिती अधिनियम , १ ९ ६१ यांमध्ये आणखी सुधारणा करण्याकरिता अध्यादेश . 


ग्राम विकास विभाग 


बांधकाम भवन , २५ , मर्झबान पथ , फोर्ट , मुंबई ४०० ००१ , दिनांक २३ सप्टेंबर २०२१ . 


MAHARASHTRA ORDINANCE No. III OF 2021 . 


AN ORDINANCE 
FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA VILLAGE PANCHAYATS 
ACT AND THE MAHARASHTRA ZILLA PARISHADAS AND 

PANCHAYAT SAMITIS ACT , 1961 . 


सन २०२१ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक ३ . 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम आणि महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम , १ ९ ६१ 

यांमध्ये आणखी सुधारणा करण्याकरिता अध्यादेश . 
ज्याअर्थी , राज्य विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांचे अधिवेशन चालू नाही ; 


( १ ) 


भाग चार - २०-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार , सप्टेंबर २३ , २०२१ / आश्विन १ , शके १ ९ ४३ 


आणि ज्याअर्थी , यात यापुढे दिलेल्या प्रयोजनांकरिता , महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम आणि महाराष्ट्र १ ९ ५ ९ चा 
जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम , १ ९ ६१ यांमध्ये आणखी सुधारणा करण्याकरिता महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी महा . ३ . 
तात्काळ कार्यवाही करणे जीमुळे आवश्यक व्हावे अशी परिस्थिती अस्तित्वात असल्याबद्दल त्यांची खात्री पटली 
आहे ; 


१ ९ ६२ चा 


महा . ५ . 


त्याअर्थी आता , भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद २१३ च्या खंड ( १ ) द्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर 
करून , महाराष्ट्राचे राज्यपाल , याद्वारे , पुढील अध्यादेश प्रख्यापित करीत आहेत : 


प्रकरण एक 


प्रारंभिक 


संक्षिप्त नाव व 

१. ( १ ) या अध्यादेशास , महाराष्ट्र ग्रामपंचायत आणि महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती ( सुधारणा ) 
प्रारंभ . अध्यादेश , २०२१ , असे म्हणावे . 

( २ ) तो , तात्काळ अंमलात येईल . 


प्रकरण दोन 


सन १ ९ ५ ९ चा 


३ . 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम याची सुधारणा 
२ . महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश , “ ग्रामपंचायत अधिनियम " असा केलेला १ ९ ५ ९ चा 
अधिनियम क्रमांक आहे ) याच्या कलम १० मध्ये , पोट - कलम ( २ ) मधील , खंड ( क ) ऐवजी , पुढील खंड दाखल करण्यात 
३ याच्या कलम 
१० ची सुधारणा . येईल : 

“ ( क ) नागरिकांच्या मागास वर्गाच्या प्रवर्गातील व्यक्तींसाठी राखून ठेवावयाच्या जागा , पंचायतीमधील 
निवडणुकीद्वारे भरावयाच्या जागांच्या एकूण संख्येच्या २७ टक्क्यांपर्यंत असतील आणि एकूण आरक्षण , 
पंचायतीमधील एकूण जागांच्या ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक असणार नाही आणि अशा जागा , पंचायतीमधील 
वेगवेगळ्या प्रभागांना आळीपाळीने नेमून देण्यात येतील : 

परंतु , संपूर्णतः अनुसूचित क्षेत्रांचा समावेश असणा - या पंचायतीमध्ये , अनुसूचित जमाती व अनुसूचित 
जाती यांच्याकरिता जागा राखून ठेवल्यानंतर , उर्वरित जागा , कोणत्याही असल्यास , नागरिकांच्या मागास 
वर्गाच्या व्यक्तींसाठी राखून ठेवण्यात येतील : 

परंतु आणखी असे की , केवळ अंशतः अनुसूचित क्षेत्रांमध्ये येणा - या पंचायतीमध्ये नागरिकांच्या 
मागास वर्गातील व्यक्तींसाठी असणारे आरक्षण , या खंडाच्या तरतुदींनुसार असेल : 

परंतु तसेच , अशा प्रकारे राखून ठेवलेल्या जागांच्या एकूण संख्येच्या एक - द्वितीयांश जागा , नागरिकांच्या 

मागास वर्गाच्या प्रवर्गातील स्त्रियांसाठी राखून ठेवण्यात येतील ; " . 
सन १ ९ ५ ९ चा ३ . ग्रामपंचायत अधिनियमाच्या कलम ३० मध्ये , पोट - कलम ( ४ ) मधील , खंड ( ब ) ऐवजी , पुढील खंड 
अधिनियम क्रमांक 

दाखल करण्यात येईल : 
३ याच्या 
कलम ३० ची 

“ ( ब ) नागरिकांच्या मागास वर्गाच्या प्रवर्गातील व्यक्तींसाठी राखून ठेवावयाची सरपंचांची पदे , 
सुधारणा . पंचायतींमधील अशा पदांच्या एकूण संख्येच्या २७ टक्क्यांपर्यंत असतील आणि एकूण आरक्षण , संबंधित 

जिल्ह्यातील एकूण जागांच्या ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक असणार नाही : 

परंतु , अशा प्रकारे राखून ठेवलेल्या पदांच्या एक - द्वितीयांश पदे , नागरिकांच्या मागास वर्गाच्या प्रवर्गातील 
स्त्रियांसाठी राखून ठेवण्यात येतील ; " . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार , सप्टेंबर २३ , २०२१ / आश्विन १ , शके १ ९ ४३ 


३ 


प्रकरण तीन 


१ ९ ६२ चा 
महा . ५ . 


५ याच्या कलम 


१२ ची 


महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती 

अधिनियम , १ ९ ६१ याची सुधारणा 
४ . महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम , १ ९ ६१ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश , “ जिल्हा सन १ ९ ६२ चा 

महाराष्ट्र 
परिषद व पंचायत समिती अधिनियम " असा केलेला आहे ) याच्या कलम १२ मध्ये , पोट - कलम ( २ ) मधील , 

अधिनियम क्रमांक 
खंड ( क ) ऐवजी , पुढील खंड दाखल करण्यात येईल 

सुधारणा . 
( क ) नागरिकांच्या मागास वर्गाच्या प्रवर्गातील व्यक्तींसाठी राखून ठेवावयाच्या जागा , जिल्हा परिषदेमधील 
निवडणुकीद्वारे भरावयाच्या जागांच्या एकूण संख्येच्या २७ टक्क्यांपर्यंत असतील आणि एकूण आरक्षण , 
जिल्हा परिषदेमधील एकूण जागांच्या ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक असणार नाही आणि अशा जागा , जिल्हा 
परिषदेमधील वेगवेगळ्या निर्वाचक गटांना आळीपाळीने नेमून देण्यात येतील : 

परंतु , संपूर्णतः अनुसूचित क्षेत्रांचा समावेश असणा - या जिल्हा परिषदेमध्ये , अनुसूचित जमाती व 
अनुसूचित जाती यांच्याकरिता जागा राखून ठेवल्यानंतर , उर्वरित जागा , 

कोणत्याही असल्यास , 

नागरिकांच्या 
मागास वर्गाच्या व्यक्तींसाठी राखून ठेवण्यात येतील : 

परंतु , आणखी असे की , केवळ अंशतः अनुसूचित क्षेत्रांमध्ये येणा - या जिल्हा परिषदेमध्ये नागरिकांच्या 
मागास वर्गातील व्यक्तींसाठी असणारे आरक्षण , या खंडाच्या तरतुदींनुसार असेल : 

परंतु तसेच , अशा प्रकारे राखून ठेवलेल्या जागांच्या एकूण संख्येच्या एक - द्वितीयांश जागा , नागरिकांच्या 
मागास वर्गाच्या प्रवर्गातील स्त्रियांसाठी राखून ठेवण्यात येतील ; " . 

जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम याच्या कलम ४२ मध्ये , पोट - कलम ( ४ ) मधील , सन १ ९ ६२ चा 
खंड ( ब ) ऐवजी , पुढील खंड दाखल करण्यात येईल : 

महाराष्ट्र 

अधिनियम क्रमांक 
( ब ) नागरिकांच्या मागास वर्गाच्या प्रवर्गातील व्यक्तींसाठी राखून ठेवावयाची अध्यक्षांची पदे , जिल्हा ५ याच्या कलम 
परिषदांमधील अशा पदांच्या एकूण संख्येच्या २७ टक्क्यांपर्यंत असतील आणि एकूण आरक्षण , राज्यातील ४२ ची सुधारणा . 
एकूण 

जागांच्या ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक असणार नाही : 

परंतु , अशा प्रकारे राखून ठेवलेल्या पदांच्या संख्येच्या एक - द्वितीयांश पदे , नागरिकांच्या मागास वर्गाच्या 
प्रवर्गातील स्त्रियांसाठी राखून ठेवण्यात येतील ; " . 

जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियमाच्या कलम ५८ मध्ये , पोट - कलम ( १ ब ) मधील , खंड सन १ ९ ६२ चा 
( क ) ऐवजी , पुढील खंड दाखल करण्यात येईल 

महाराष्ट्र 

अधिनियम क्रमांक 
( क ) नागरिकांच्या मागास वर्गाच्या प्रवर्गातील व्यक्तींसाठी राखून ठेवावयाच्या जागा , पंचायत ५ याच्या कलम 

५८ ची सुधारणा . 
समितीमधील निवडणुकीद्वारे भरावयाच्या जागांच्या एकूण संख्येच्या २७ टक्क्यांपर्यंत असतील आणि एकूण 
आरक्षण , पंचायत समितीतील एकूण जागांच्या ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक असणार नाही आणि अशा जागा , 
पंचायत समितीमधील वेगवेगळ्या निर्वाचक गणांना आळीपाळीने नेमून देण्यात येतील 

परंतु , संपूर्णतः अनुसूचित क्षेत्रांचा समावेश असणा - या पंचायत समितीमध्ये , अनुसूचित जमाती व 
अनुसूचित जाती यांच्याकरिता जागा राखून ठेवल्यानंतर , उर्वरित जागा , कोणत्याही असल्यास , नागरिकांच्या 
मागास वर्गाच्या व्यक्तींसाठी राखून ठेवण्यात येतील : 

परंतु आणखी असे की , केवळ अंशतः अनुसूचित क्षेत्रामध्ये येणा - या पंचायत समितीमध्ये नागरिकांच्या 
मागास वर्गाच्या प्रवर्गातील व्यक्तींसाठी असणारे आरक्षण , या खंडाच्या तरतुदींनुसार असेल : 

परंतु तसेच , अशा प्रकारे राखून ठेवलेल्या जागांच्या एकूण संख्येच्या एक - द्वितीयांश जागा , नागरिकांच्या 
मागास वर्गाच्या प्रवर्गातील स्त्रियांसाठी राखून ठेवण्यात येतील . " . 


६ . 


: 


भाग चार - २०-२ 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार , सप्टेंबर २३ , २०२१ / आश्विन १ , शके १ ९ ४३ 


७ . 


( 


५ याच्या कलम 


सन १ ९ ६२ चा 

जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम याच्या कलम ६७ मध्ये , पोट - कलम ( ५ ) मधील , खंड 
महाराष्ट्र 

( ब ) ऐवजी , पुढील खंड दाखल करण्यात येईल 
अधिनियम क्रमांक 

( ब ) नागरिकांच्या मागास वर्गाच्या प्रवर्गातील व्यक्तींसाठी राखून ठेवावयाची सभापतीची पदे , पंचायत 
६७ ची सुधारणा . 

समितीमधील अशा पदांच्या एकूण संख्येच्या २७ टक्क्यांपर्यंत असतील आणि एकूण आरक्षण , राज्यातील 
एकूण जागांच्या ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक असणार नाही : 

परंतु , अशा प्रकारे राखून ठेवलेल्या पदांच्या एक - द्वितीयांश पदे , नागरिकांच्या मागास वर्गाच्या प्रवर्गातील 
स्त्रियांसाठी राखून ठेवण्यात येतील . ” . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार , सप्टेंबर २३ , २०२१ / आश्विन १ , शके १ ९ ४३ 


५ 


निवेदन 


२ . 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम , ( १ ९ ५ ९ चा ३ ) याचे कलम १० ( २ ) ( क ) व कलम ३० ( ४ ) ( ब ) आणि 
महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम , १ ९ ६१ ( १ ९ ६२ चा महा . ५ ) याचे कलम १२ ( २ ) ( क ) , 
कलम ४२ ( ४ ) ( ब ) , कलम ५८ ( १ ब ) ( क ) व कलम ६७ ( ५ ) ( ब ) यांमध्ये , अनुक्रमे ग्रामपंचायत आणि 
जिल्हा परिषद व पंचायत समिती यांमध्ये नागरिकांच्या मागास वर्गाच्या प्रवर्गातील व्यक्तींसाठी जागा राखून ठेवण्यासाठी 
तरतूद आहे . उक्त अधिनियमांमध्ये , ग्रामपंचायती व जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्या यांमध्ये नागरिकांच्या 
मागास वर्गासाठी निवडणुकीद्वारे भरावयाच्या जागांच्या एकूण संख्येच्या २७ टक्के इतक्या आरक्षणाची तरतूद आहे . 

राज्य निवडणूक आयोगाने , अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागास वर्गाचा प्रवर्ग 
यांमधील व्यक्तींसाठी आरक्षणाची तरतूद करण्यासाठी दिनांक २७ जुलै , २०१८ व दिनांक १४ फेब्रुवारी , २०२० 
रोजीच्या अधिसूचना व इतर अधिसूचना काढल्या होत्या , आणि त्यानुसार , राज्य निवडणूक आयोगाने , जिल्हा 
परिषदांच्या व पंचायत समित्यांच्या निवडणुका घेतलेल्या आहेत . 

३ . महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम , १ ९ ६१ याच्या कलम १२ ( २ ) ( क ) याच्या 
तरतुदी आणि राज्य निवडणूक आयोगाने , वाशिम , अकोला , नागपूर व भंडारा या जिल्ह्यांच्या जिल्हा परिषदा व 
पंचायत समित्या यांच्याबाबतीत ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षणाची तरतूद करणा - या , दिनांक २७ जुलै , २०१८ 
व दिनांक १४ फेब्रुवारी , २०२० रोजी काढलेल्या अधिसूचनांविरोधात विकास किसनराव गवळी विरुद्ध महाराष्ट्र 
राज्य व इतर [ रिट याचिका ( दिवाणी ) क्रमांक २०१ ९ ची ९ ८० ] यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान 
देण्यात आले होते . 

सर्वोच्च न्यायालयाने , त्याच्या दिनांक ४ मार्च , २०२१ च्या आदेशान्वये , उक्त अधिसूचना , अवैध व कायद्याच्या 
दृष्टीने अस्तित्वात नसणा - या , इतर मागास वर्गाच्या जागांच्या आरक्षणासाठी तरतूद करतात त्या मर्यादेपर्यंत , त्या 
अधिसूचना रद्दबातल केल्या आहेत आणि या निर्णयामुळे रिक्त झालेल्या जागा , त्याबाबतीत अधिसूचना काढून , 
संबंधित स्थानिक संस्थेच्या उर्वरित मुदतीसाठी सर्वसाधारण / खुल्या प्रवर्गाच्या उमेदवारांमधून राज्य निवडणूक 
आयोगाकडून तात्काळ भराव्यात असा निर्णय दिला आहे . सर्वोच्च न्यायालयाने असाही निर्णय दिला आहे की , 
संबंधित स्थानिक संस्थामधील इतर मागास वर्गाच्या बाबतीतील आरक्षण , अनुसूचित जाती / अनुसूचित जमाती / 
इतर मागास वर्ग यांच्यासाठी एकत्रितपणे राखून ठेवलेल्या एकूण जागांच्या ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक असणार नाही 
इतक्या मर्यादेपर्यंत अधिसूचित करता येऊ शकेल . 

उक्त न्यायनिर्णयाच्या परिच्छेद १२ मध्ये , सर्वोच्च न्यायालयाने असा निर्णय दिला आहे की , इतर 
मागास वर्गासाठी स्थानिक संस्थांमध्ये जागा राखून ठेवण्यापूर्वी राज्याने , पुढीलप्रमाणे तिहेरी चाचणीचे / शतींचे अनुपालन 
करण्याची आवश्यकता आहे :- ( १ ) राज्यामधील स्थानिक संस्थांनिहाय मागासलेपणाचे स्वरूप व परिणाम यांची 
समकालीन सखोल चौकशी करण्यासाठी समर्पित आयोग स्थापन करणे , ( २ ) आयोगाच्या शिफारशी लक्षात घेऊन , 
स्थानिक संस्थानिहाय तरतूद करण्याची आवश्यकता असलेल्या आरक्षणाचे प्रमाण विनिर्दिष्ट करणे , जेणेकरून , 
मोठ्या प्रमाणात चूक होणार नाही ; आणि ( ३ ) कोणत्याही परिस्थितीत , असे आरक्षण , अनुसूचित जाती / अनुसूचित 
जमाती / इतर मागास वर्ग यांच्यासाठी एकत्रितपणे राखून ठेवलेल्या एकूण जागांच्या ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक असणार 
नाही . 


४ . 


उक्त न्यायनिर्णयानुसार , शासनाने , उक्त काम , महाराष्ट्र राज्य मागास वर्ग आयोग अधिनियम , २००५ ( २००६ 
चा महा . ३४ ) अन्वये घटित केलेल्या महाराष्ट्र राज्य मागास वर्ग आयोगाकडे सोपवलेले आहे . आयोगाला , उक्त 
प्रयोजनासाठी समकालीन सखोल चौकशी करण्याकरिता वाजवी वेळ लागेल . 


५ . 


उक्त न्यायनिर्णयामधील परिच्छेद २८ मध्ये , सर्वोच्च न्यायालयाने असा निर्णय दिला आहे की , १ ९ ६१ 
च्या अधिनियमाच्या कलम १२ ( २ ) ( क ) च्या वैधतेला दिलेले आव्हान निरर्थक ठरले आहे . त्याऐवजी , ती 
तरतूद या अर्थाने वाचण्यात यावी की , संबंधित स्थानिक संस्थांमधील इतर मागास वर्गाच्या बाबतीतील आरक्षण , 
अनुसूचित जाती / अनुसूचित जमाती / इतर मागास वर्ग यांच्यासाठी एकत्रितपणे राखून ठेवलेल्या एकूण जागांच्या ५० 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार , सप्टेंबर २३ , २०२१ / आश्विन १ , शके १ ९ ४३ 


६ . 


टक्क्यांपेक्षा अधिक असणार नाही इतक्या मर्यादेपर्यंत अधिसूचित करता येतील . दुस - या शब्दांत सांगायचे झाले 
तर , या न्यायालयाच्या घटनापीठाने प्रतिपादन केल्याप्रमाणे , कलम १२ ( २ ) ( क ) मध्ये येणा - या २७ टक्क्यांइतक्या 
" असतील " या संज्ञेचा अन्वयार्थ , “ असू शकतील " असा लावण्यात येईल आणि त्यात , एकत्रितपणे अनुसूचित 
जाती / अनुसूचित जमाती / इतर मागास वर्ग यांच्या एकूण ५० टक्क्यांच्या बाह्यमर्यादेस अधीन राहून , इतर मागास 
वर्गाचे आरक्षण २७ टक्क्यांपर्यंत असू शकेल अशा अर्थाचा अंतर्भाव असेल . 

उक्त न्यायनिर्णय लक्षात घेता , इतर मागास वर्गास स्थानिक संस्थांमध्ये आरक्षण राहिलेले नाही . स्थानिक 
संस्थांमध्ये , इतर मागास वर्गांना प्रतिनिधित्व देण्याकरिता , शासनाने , दरम्यानचा उपाय म्हणून , ग्राम पंचायतींमध्ये , 
पंचायत समित्यांमध्ये व जिल्हा परिषदांमध्ये नागरिकांच्या मागास वर्गांच्या प्रवर्गातील व्यक्तींसाठी जागांच्या २७ 
टक्क्यांपर्यंत आरक्षणाची तरतूद करण्याचे , आणि एकूण आरक्षण , स्थानिक संस्थांमधील एकूण जागांच्या ५० टक्क्यांपेक्षा 
अधिक असणार नाही अशी तरतूद करण्याचे ठरविलेले आहे . म्हणून , महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमाच्या कलम 
१० ( २ ) ( क ) व कलम ३० ( ४ ) ( ब ) यांमध्ये आणि महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम , 
१ ९ ६१ याच्या कलम १२ ( २ ) ( क ) , कलम ४२ ( ४ ) ( ब ) , कलम ५८ ( १ ब ) ( क ) व कलम ६७ ( ५ ) ( ब ) 
यांमध्ये यथोचित सुधारणा करण्याचे प्रस्तावित केले आहे . 

७. राज्य विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांचे अधिवेशन चालू नाही आणि उपरोक्त प्रयोजनांसाठी , महाराष्ट्राच्या 
राज्यपालांनी , महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम व महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम , १ ९ ६१ 
यांमध्ये आणखी सुधारणा करण्यासाठी तात्काळ कार्यवाही करणे जीमुळे आवश्यक व्हावे अशी परिस्थिती अस्तित्वात 
असल्याबद्दल त्यांची खात्री पटली आहे ; आणि म्हणून , हा अध्यादेश प्रख्यापित करण्यात येत आहे . 


मुंबई , 
दिनांक २३ सप्टेंबर २०२१ . 


भगत सिंह कोश्यारी , 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


राजेश कुमार , 


शासनाचे अपर मुख्य सचिव . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


